जुलै, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात 
विविध जिल्हयात उद्भवलेल्या पुरपरिस्थिमुळे मत्स्य 
व्यवसायाच्या नुकसानीकरिता जिल्हाधिकारी, 
रत्नागिरी यांना निधी वितरित करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मार्च, २०२३ 


वाचा : १ शासन निर्णय, क्रमांक : सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म -३, दिनांक 93.04.2094 
२) शासन निर्णय, क्रमांक : सीएळएस-२०१७/प्र.क्र.२६७ /म -३, दिनांक २५.०१.२०१८ 
३) शासन निर्णय क्रमांक सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म -३, दिनांक ११.०८.२०२१ 
४ शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म -३, दिनांक १६.०९.२०२१ 
५) शासन निर्णय, क्रमांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म-३, दि.०६.१०.२०२१ 
६) शासन निर्णय, क्रमांक :- सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३, दि.२१.१०.२०२१ 
७) विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचे क्र.मशा/कार्या-६/नै.आ./मत्स्यव्यवसायाच्या 

नुकसानीसाठी/कावि/२०२२, दि.२३.०३.२०२२ रोजीचे पत्र 
प्रस्तावना: 


जुले, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात उद्धवलेलया पुररिस्थितीमुळे 
राज्यातील काही जिल्हयांमध्ये नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. या पुरपरिस्थितीमुळे झालेल्या 
नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत दिनांक ०३.०८.२०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार 
संदर्भाधीन क्रमांक 3 येथील शासन निर्णयान्वये मदतीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. संदर्भाधीन क्रमांक 
३ येथील शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या दरानुसार तसेच संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये 
विहित केलेल्या दरानुसार बाधितांना संदर्भाधीन क्र.४ व ५ च्या शासन निर्णयाअन्वये मदत निधी वितरीत करण्यात 
आला आहे. आता, संदर्भाधीन क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये जुले ते ऑक्टोबर, २०२१ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी 
व पुरा यामुळे बाधित झालेल्या शोतीपिकांकरिता वाढीव दराने मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 
माहे जुले, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांनी संदर्भ क्र.७ च्या पत्रान्वये मागणी 
केल्यानुसार मत्स्य व्यवसायाच्या नुकसानीकरिता बाधित नागरिकांना निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


जुले, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेल्या पुरपरिस्थितीमुळे 
रत्नागिरी जिल्हयातील मत्स्य व्यवसायाच्या नुकसानीकरिता बाधित नागरिकांना मदतीचे वाटप करण्याकरिता 
वाढीव दराने राज्य निधीमधून खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार एकूण रु.३,४२,६५०.०० (अक्षरी रुपये तीन 
लाख बेचाळीस हजार सहाशे पन्नास फक्त) इतका निधी विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी 
यांना वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म-३ 


बाब 7 खाशीष खाशीष या शासन 
२२४५ ०३२४ २२४५ २३७२ | निर्णयान्वये वितरीत 
अंतर्गत वितरीत । अंतर्गत वितरीत | करावयाचा एकूण 

करावयाचा निधी । करावयाचा निधी | निधी (रू.हजारात) 


(रू.हजारात) (रू.हजारात) 
पूर्णत:नुकसानग्रस्त | ६३ १,६३,८००.०० १,५१,२००.०० ३,१५,०००.०० 
जाळी 
मत्स्यशेती दुरूस्ती | २.२५ २७,४५०.०० Cs i 9,840.00 
एकूण १,९१,२५०.०० १,५१,२००.०० ३,४२,४५०.०० 


२. वरीलप्रमाणे लेखाशीर्षनिहाय निधी बीम्स प्रणाळीवर विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांना कार्यासन म-११ 
यांनी तात्काळ वितरित करावा. 


३. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सूचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात यावे.ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात 
यावा. 


४. याझासन निर्णयान्वये संपूर्ण रक्‍कम बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यात येत असली तरी, लाभार्थी निश्चित 
झाल्यानंतर वित्तिय शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोषागारातून 
रक्‍कम SERA करून त्यानंतरच रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट ऑनलाईन पध्दतीने हस्तातंरित 
करण्यात यावी. सदर निधी अनावऱ्यकरित्या कोषागारातून आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू 
नये. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. लाभार्थ्याना मदत 
वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात यावा तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीची माहिती केंद्र 
शासनाच्या गृह मंत्रालयाने विकसित केलेल्या NDMIS या प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात यावी. सर्व सुचनांची 
अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. 


५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या 
स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक 
ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून 
दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून 
घेवून एकत्रितरित्या शासनास तसेच महालेखापाल यांना सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त यांची 
राहील. 

६. वरील प्रयोजनासाठी प्रधान मागणी क्रमांक सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष २२४५- ११८ हानी पोहोचलेल्या 
होडया व मासेमारी साधनसामुग्री यांची दुरूस्ती/ती नव्याने पुरवणे यासाठी सहाय्य (९१)(०१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीच्या मानकानुसार खर्च (२२४५ ०३२४) व प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ - निधीच्या मानका व्यतिरिक्त खर्च (९२)(०१) 
हानी पोहचलेल्या होडया व मासामारी साधन सामुग्री यांची दुरूस्ती/ती नव्याने पुरविणे तसेच मासे, बियाणे यासाठी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/म-३ 


सहाय्य (अनिवार्य) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२२४५२३७२) या लेखाशीर्षाखाली वर नमूद केल्यानुसार 
निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: ९३/२०२३/व्यय-९, 
दिनांक १५.०३.२०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३२४१३४११४०३१९ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, Digitally signed by Sanjay Audumbar 
Dharurkar 


Date: 2023.03.24 13:46:25 +05'30' 
(संजय औ. धारूकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 
३. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 
४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 
६. विभागीय आयुक्‍त, कोकण, 
७. जिल्हाधिकारी,रत्नागिरी, 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई, 
११. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१२. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१३. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१४. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्राळय,मुंबई 
१५. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


